केंद्र पुरस्कृत बहुक्षेत्र विकास कार्यक्रमातंर्गत 
(MsDP) मान्यता प्राप्त जालना जिल्ह्यातील 
जालना उाहर येथील विकासकामांच्या 
बांधकामाकरीता राज्य हिऱ्यांतर्गत समर्पित निधी 
पुनश्च वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१३ /प्र .क्र.१७८/का.०७, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: - १४/०९/२०२० 
संदर्भ:- 
१. अवर सचिव,अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय,भारत सरकार,नवी दिल्ली यांची पत्रे क्र.३/१३ (२) & (3)/ 
२०१३-००, दि.२९/१०/२०१४ व दि.२९/१२/२०१५. 
२. शासन ज्ञापन,अविवि-२०१३/प्रक्र.१७८/का.०७ दिनांक २७/०३/२०१५. 
३. झासन निर्णय क्रमांक,अविवि-२०१३/प्रक्र.१७८/का.०७ दि.३१/०३/२०१५. 
४. शासन ज्ञापन,अविवि-२०१३/प्रक्र.१७८/का.०७ दिनांक १६/०६/२०१५. 
५. शासन ज्ञापन,अविवि-२०१३/प्रक्र.१७८/का.०७ दिनांक २८/०७/२०१५. 
६. शासन निर्णय,अविवि-२०१३/प्रक्र.१७८/का.०७ दिनांक २८/०७/२०१५. 
७. शासन निर्णय अविवि-२०१४/प्रक्र.१४१/का.०७ दिनांक ३१/०३/२०१६. 
८. शासन निर्णय अविवि-२०१४/प्रक्र.१४१/का.०७ दिनांक ३०/०४/२०१६. 
९. झासन निर्णय क्र.अविवि-२०१४/प्रक्र.१४१/का.०७ दि.२३/०५/२०१६. 
qo. शासन निर्णय क्रमांक,अविवि-२०१३/प्रक्र.१७८/का.०७ दि.२८/०६/२०१६. 
११. अवर सचिव,अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालळय,भारत सरकार,नवी दिल्ली यांची पत्रे क्र.१३/२४/२०१७- 
MsDP-MoMA, दि.३०/११/२०१७ 
१२. शासन निर्णय क्रमांक अविवि-२०१३/प्रक्र.१७८/का.०७ दि.३०/०१/२०१८. 
१३. जिल्हाधिकारी जालना यांचे पत्र क्र.अ.शा.२०१९/अल्पसंख्याक/कावि,दि.१४/१२/२०१९. 
१४. शासन निर्णय क्रमांक अविवि-२०१३/प्रक्र.१७८/का.०७ दि.१९/०३/२०२०. 
१५. जिल्हाधिकारी जालना यांचे पत्र क्र.२०२०/साशा/अल्पसंख्याक/कावि,दि.१६/०६/२०२०. 


प्रस्तावना :- 

१२ व्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्यांक कार्य मंत्रालयाने बहुक्षेत्रिय विकास 
कार्यक्रमाअंतर्गत (MsDP) गठित शाक्‍तीप्रदान समितीने दि.०१/०९/२०१४ रोजीच्या ८९ व्या व दिनांक 
१४/१२/२०१५ रोजीच्या १०९ व्या बैठकीत जालना शहर, जि.जालना येथे मुलांसाठी १०० प्रवेशक्षमतेचे १ 
वसतीगृह (विद्युतीकरणासह), मिलछ़तनगर व गांधीनगर, जालना येथीळ शाळा इमारती बांधकामाच्या 
(स्वच्छतागृहासह) आणि मुलींसाठी oo प्रवेशा क्षमतेचे १ वसतीगृह अशा प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. 

२. केंद्रशासनाच्या अल्पसंख्यांक कार्य मंत्रालयाने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने संदर्भ क्रमांक (२) ते (4) 
येथील शासन ज्ञापनांव्दारे जालना शहर, जि. जालना येथे मुलां-मुलींसाठी १०० प्रवेशक्षमतेचे प्रत्येकी १ 
याप्रमाणे एकूण २ वसतीगृह आणि मिल्लतनगर व गांधीनगर, जालना येथील शाळा इमारत बांधकामास 
(स्वच्छतागृहासह) मिळून एकूण रू.९१२.२३ लाख इतक्या रकमेची प्रशासकिय मान्यता प्रदान करण्यात आली 
आहे.सदरहू प्रशासकिय मान्यतेस अनुसरुन संदर्भ क्र.(७), (८) व (१२) अन्वये केंद्र व राज्य हिक्यातील पहिल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१३/प्र .क्र.१७८/का.०७ 


व दुसऱ्या टप्यातील एकूण रु.६६३.०३ लाख इतका निधी विषयांकीत कामांच्या प्रयोजनासाठी जिल्हाधिकारी, 
जालना यांना मंजूर करुन वितरित करण्यात आला आहे. संदर्भ क्र. (१४) अन्वये मुलां-मुलींसाठी १०० 
प्रवेशक्षमतेचे प्रत्येकी १ याप्रमाणे एकूण २ वसतीगृह आणि मिल्लतनगर व गांधीनगर, जालना येथील शाळा 
इमारत बांधकामास प्रशासकीय मान्यतेनुसार उर्वरित राज्य fess रु.२३७.३२ लाख इतका निधी 
जिल्हाधिकारी,जालना यांना मंजूर करुन वितरित करण्यात आला होता. परंतु सन २०१९-२० या कालावधीत 
मंजूर करण्यात आलेल्या राज्य हिऱ्यातील रक्‍कम रु.२३७.३२/- लाख इतका निधी विहित कालावधीत खर्च 
होणार नसल्यामुळे जिल्हाधिकारी जालना यांनी शासनास समर्पित केला आहे. यास्तव सदर निधी पुनश्च: मंजूर 
करण्याची जिल्हाधिकारी, जालना यांनी संदर्भ क्र. (१५) अन्वये विनंती केली आहे.जिल्हाधिकारी जालना यांच्या 
विनंतीस अनुसरुन सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील मंजूर निधीतून जालना जिल्ह्यातील जालना शहर 
येथील सुरू असलेल्या विकास कामांच्या (०१ मुलींचे वसतीगृह,०१ मुलांचे वसतीगृह आणि गांधी नगर व मिल्लत 
नगर येथील शाळा इमारत बांधकाम ) बांधकामासाठी निधी वितरण करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली 
आहे. सद्यस्थितीत उक्त योजनेंतर्गत निधीची उपलब्धतता विचारात घेऊन रु.११८.६६ लाख इतका निधी 
जिल्हाधिकारी,जालना यांना मंजूर करुन वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत - PMIVK ( पुर्वीचा बहुक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत-॥॥51)? ) 
जालना शहर,जि.जालना येथे मुला-मुलींसाठी १०० प्रवेशक्षमतेचे प्रत्येकी १ याप्रमाणे एकूण २ वसतीगृह आणि 
मिल़तनगर व गांधीनगर, जालना येथील शाळा इमारत बांधकाम (स्वच्छतागृहासह) या बांधकामांस प्रशासकिय 
मान्यतेनुसार सन २०१९-२० या कालावधीत मंजूर करण्यात आलेल्या राज्य हिऱ्यातील रक्कम रु.२३७.३२/- 
लाख इतका निधी विहित कालावधीत खर्च होणार नसल्यामुळे शासनास समर्पित केला आहे.प्रस्तुत प्रकरणी 
निधी वितरण करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे.सद्यस्थितीत Sed योजनेंतर्गत निधीची उपलब्धतता 
विचारात घेऊन जालना जिल्ह्यास जिल्हाधिकारी, जालना यांना मागणी केलेल्या रू.२३७.३२ लाख इतक्या 
रकमेच्या Yo टक्के म्हणजेच रू.११८.६६ लाख इतका निधी खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र. (९) प्रमाणे निधी 
मंजूर करुन पुनश्च वितरित करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रू.लाखांत) 
कामाचे नाव युनिट | प्रकल्प | प्रशासकीय | वितरीत पहिला व | सन २०१९- | सन २०१९-२० | २०२०-२१ मध्ये 
संख्या । किंमत | मान्यता | दुसरा हप्ता २० मध्ये | मध्ये शासनास | वितरीत करावयाचा 
केंद्र राज्य । वितरीत समर्पित केलेला | निधी wo % या 
राज्य हिस्सा | निधी प्रमाणात) 
1. १ २ ३ | 8 | षु & | 8 ८ ९ 
१०० अल्पसंख्याक शि 390.00 | ४१४.४७ 944,00 | 444,00 ५६.६५ ५६.६५ २८.३२ 
मुलांचे वसतीगृह 
शाळा इमारत ०२ | २६.४९ | ३८.७८ २९.७९ | १३.२४ २८.८५ २८.८५ २८.८५ 
बांधकाम (गांधी 
नगर व मिलत नगर) 
१०० अल्पसंख्याक शि ३१०.०० | ४२०.२३ १८६.०० | १२४.०० १५१.८२ १५१.८२ ६१.४९ 
मुलींचे वसतीगृह 
एकूण | ०४ | ६७२.९८ | ९१२.२३ ३७०.७९ | 282.28 23.32 230.32 ११८.६६ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१३ /प्र .क्र.१७८/का.०७ 


२. उपरोक्‍त तक्त्यातील स्तंभ H.R) प्रमाणे सन २०२०-२१ या वर्षात प्रधानमंत्री जन विकास 
कार्यक्रमांतर्गत - PMJVK ( पुर्वीचा बहुक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत-॥॥5)? ) जालना शहर,जि.जालना येथे 
मुला-मुलींसाठी १०० प्रवेशक्षमतेचे प्रत्येकी १ याप्रमाणे एकूण २ वसतीगृह आणि मिल़तनगर व गांधीनगर, 
जालना येथील शाळा इमारत (स्वच्छतागृहासह) बांधकामासाठी रु.११८.६६ लाख इतका निधी जिल्हाधिकारी, 
जालना यांना सुपूर्द करण्यात येत असून याकरिता ते आहरण व संवितरण अधिकारी आणि नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून काम पाहतील. 

३. सन २०२०-२१ या वर्षात जिल्हाधिकारी, जालना यांना उपरोक्‍त तक्त्यातील स्तंभ क्र.(९) प्रमाणे मंजूर 
करण्यात आलेल्या एकूण रकमेच्या मर्यादेत अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून सदर रक्‍कम आहरित व संवितरित 
करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे.जिल्हाधिकारी, जालना यांनी प्रधानमंत्री जन विकास 
कार्यक्रमांतर्गत - PMIVK ( पुर्वीचा बहुक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत-॥॥592) मुला-मुलींसाठी १०० प्रवेशक्षमतेचे 
प्रत्येकी १ याप्रमाणे एकूण २ वसतीगृह आणि मिल्लतनगर व गांधीनगर, जालना येथील शाळा इमारत 
(स्वच्छतागृहासह) बांधकामासाठी आहरित केलेली रक्‍कम संबंधित अमंलबजावणी यंत्रणेस रितसर वितरित 
करावी. 

४. सदरचा खर्च करण्यास वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत C.V.C च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार / CAG च्या 
निर्देशानुसार कोणताही शासन निर्णय / अटी व शर्तीचा भंग होणार नाही, याची दक्षता संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांनी घ्यावी. सदर रक्‍कम वितरित करण्यापूर्वी संबंधित जिल्हाधिकारी यानी शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय / कार्यालयीन आदेशा / वित्तीय नियमावली / सार्वजनिक बांधकाम विभागाची 
कार्यनियमावली / भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचे निरिक्षण अहवाल / वित्तीय कार्यपध्दती यांचा 
अवलंब करावा. तसेच सदर रक्‍कम चाळू आर्थिक वर्षात उपयोगात आणणे आवश्यक राहील. सदर निधी 
कोणत्याही संस्थेत ठेव स्वरुपात जमा करता येणार नाही. 

५. अमंलबजावणी यंत्रणा यांनी उक्त विकासकामांच्या बांधकामासाठी राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेल्या 
निधीच्या विनियोगाबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे तसेच त्रैमासिक अहवाल (QPR) विहित नमुन्यात (अद्ययावत 
छायाचित्रांसह) संबंधीत जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शासनास सादर करावी. तसेच विभागाच्या Construction 
tracker प्रणालीवर देखील सदर वसतीगृह बांधकामाची माहिती वेळोवेळी upload करावी. 

६. सदर योजनेंतर्गत राज्य हिळछ्यावर होणारा खर्च "मागणी क्र.झेड ई-१, मुख्यलेखाशीर्ष २२३५, 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (०१) (१४) 
अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी बहुक्षेत्रीय विकास योजना, ( राज्य हिस्सा) कार्यक्र (२२३५-ए २३१) ३१ सहायक 
अनुदान (वेतनेतर)" मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

७. हा झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.१६/०४/२०२० 
अन्वये प्रशासनिक विभागांस प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाच्या 
अनौ.सं.क्र. ९८/२०२०/व्यय -१, दि.२४/०६/२०२० रोजीच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२००९१४१३५७५३६५१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Dinesh M. 
Sonavane 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रत: 
१. सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग (बांधकामे), मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१३ /प्र .क्र.१७८/का.०७ 


२. विभागीय आयुक्‍्त,औरंगाबाद. 

३. जिल्हाधिकारी, जालना. 

४. मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद. 

५. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद. 

६. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, जालना. 

७. महालेखापाल,महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
८. महालेखापाल,महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व परीक्षा ) मुंबई/नागपूर. 

९. मुख्याधिकारी, जालना नगरपरिषद, जि. जालना. 

१०. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन,पाचवा मजला, मुंबई 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा जालना. 

१२. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -४/ व्यय -४) मंत्रालय, मुंबई. 

१३. नियोजन विभाग (कार्या.१४७५) 

१४. निवड नस्ती (का.७. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


